त्रिपक्षीय करारनामा करुन २० हेक्टर अवनत 
वनक्षेत्राचे वनीकरण करण्यासाठी औद्योगिक 
व अशासकीय संस्थांचा सहभाग घेण्याबाबत. 
औद्योगिक संस्था- मे. बॉऱ लिमिटेड. 
अशासकीय संस्था- आपलं पर्यावरण संस्था. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः एफएलडी-२०२२/प्र.क्र.२४५/फ-१० 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २२/११/२०२२ 
प्रस्तावना - 


अवनत वन क्षेत्राचे पुनर्ववीकरण करण्यासाठी औद्योगिक व अशासकीय संस्थांचा सहभाग 


घेण्याबाबत त्रिपक्षीय करारनामा करुन वनीकरण हाती घेण्याच्या धोरणास शासनाने शासन निर्णय 


क्र.एफएलडी-२०११/प्र.क्र.१६७/फ-१०, दिनांक २३/०९/२०११ अन्वये मान्यता दिली आहे. सदर 


प्रकरणी निर्णय घेण्याकरीता शासन निर्ण क्र.एफएलडी-२०११/प्र.क्र.१६७/फ-१०, 


दि.०७/०३/२०१५ अन्वये गठीत उच्चाधिकार समितीपुढे 4. star लिमिटेड या औद्योगिक संस्थेचा 


मौजे-आंबेबहुला, जि.नाशिक येथील २०.०० हेक्टर अवनत वनक्षेत्रावर वनीकरण करण्याचा प्रस्ताव 


उच्चाधिकार समितीचे सदस्य सचिव अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व केंद्रस्थ अधिकारी यांनी त्यांचे 


पत्र क्र.कक्ष-१७/नोसेल/१७-४/प्र.क्र.१६१/१३४३/२०२२-२३, दि. ३०.०८.२०२२ अन्वये सादर केला 


होता. सदर प्रस्तावास उच्चाधिकार समितीने दि.११.१०.२०२२ रोजीच्या बैठकीत दिलेल्या मान्यतेस 


अनुलक्षून शासन पुढीलप्रमाणे आदेश निर्गमित करीत आहे. 
शासन आदेशा- 


अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक व केंद्रस्थ अधिकारी तथा सदस्य सचिव, उच्चाधिकार समिती 


यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाचा साकल्याने विचार करुन, शासन आता असे आदेश देत आहे की, 
मे aa लिमिटेड या औद्योगिक संस्थेच्या प्रस्तावास मे .बॉठा लिमिटेड ही औद्योगिक संस्था व 
आपलं पर्यावरण ही अशासकीय संस्था व उपवनसंरक्षक, नाशिक पश्चिम यांच्यामध्ये त्रिपक्षीय करार 


करुन एकूण २०.०० हेक्‍टर अवनत GABAA वृक्ष लागवड करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


गाव कंपार्टमेट | वैधानिक । प्रस्तावित क्षेत्र लागवडीसाठी प्रस्तावित रोपे 
नंबर द्जा (हे.) 
मौजे- कक्ष क्र. ५४० | राखीव २०.०० १९.५ हे. वनक्षेत्रावर ८२५ रोपे प्रती हे. प्रमाणे 
म्हसरूळ, | भूमापन क्र. वन १६०८८ रोपे आणि उर्वरित ०.५ हे. क्षेत्रावर 
जि.नाशिक ३८ १५,००० रोपे अशी एकूण ३१,०८८ रोपे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएलडी-२०२२/प्र.क्र.२४५/फ-१० 


vi. 


Vil. 


सदर प्रकल्पास दिलेली मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे:- 


वरील क्षेत्रात वृक्ष लागवड करणे ७ वर्षांपर्यंत त्यांचे संरक्षण व संवर्धन करण्याचे काम Fala 


लि., प्लॉट नं. ७५, एम आय डी सी इस्टेट, त्र्यंबकरोड, सातपूर, नाशिक-४२२००७ यांच्या 


अर्थसहाय्याने आपलं पर्यावरण संस्था, फ्लॅट नं. ७, संस्कती अपार्टमेंट, टाकळी रोड, 
नाशिक-४२२००६ यांनी करावे. 


प्रकल्पासाठी व त्याच्या व्यवस्थापनासाठी येणारा सर्व खर्च मे.बॉश लि., नाशिक ही 
औद्योगिक संस्था करेल. 
प्रकल्पांतर्गत करण्यात येणारी वृक्ष लागवड ही वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या 


पर्यवेक्षणाखाली करण्यात यावी. 
प्रकल्पासाठी शासन पत्र क्र.एफएळडी-१०१२/प्र.क्र.२०३/फ-१०, दिनांक ०८/०१/२०१३ 


अन्वये विहित केलेल्या त्रिपक्षीय करारनाम्याच्या मसुद्याप्रमाणे १५ दिवसांत मे.बॉश लि., 


प्लॉट नं. ७५, एम आय डी सी इस्टेट, त्र्यंबंकरोड, सातपूर, नाशिक-४२२००७ ही औद्योगिक 


संस्था, आपलं पर्यावरण संस्था, फ्लॅट नं. ७, संस्कती अपार्टमेंट, टाकळी रोड, नाशिक- 


४२२००६ ही अशासकीय संस्था व उपवनसंरक्षक, नाशिक पश्चिम यांच्यामध्ये त्रिपक्षीय 


करारनामा करण्यात यावा. वन विभागाच्यावतीने त्रिपक्षीय करारनाम्यावर स्वाक्षरी 


करण्यासाठी उपवनसंरक्षक, नाशिक पश्चिम यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर हे किंवा त्यांनी प्राधिकृत 
केलेले वन विभागाचे कोणतेही अधिकारी यांना प्रकल्प स्थळी भेट देवून प्रकल्पाचे निरीक्षण 
करण्याचा व त्याबाबत सुधारणा / सूचना करण्याचा अधिकार राहील. 

त्रिपक्षीय करारनाम्यातील कोणत्याही अटीचे मे.बॉऱ लि. ही औद्योगिक संस्था आणि / किंवा 
आपलं पर्यावरण संस्था अशासकीय संस्था यांच्याकडून भंग झाल्यास त्रिपक्षीय करारनामा 


तात्काळ समाप्त करण्याचा अथवा इतर कोणतीही दंडात्मक कार्यवाही करण्याचा अधिकार 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांना असेल. 


ज्या ठिकाणी शाक्य असेल त्या ठिकाणी औद्योगिक संस्थेच्या खर्चाव्दारे रोपवनास काटेरी 
तारेचे कुंपण (Barbed Wire Fencing) करण्यात यावे. 


आवश्यकतेनुसार रोपवनास सिंचनाची व्यवस्था करण्यात यावी. 


मौ. म्हसरूळ कक्ष क्र. ५४० पार्ट (भूमापन क्र.३८ मध्ये ८९.२८९ हेक्‍टर (कुप XIV) हा सन 


२०३२-३३ च्या Afforestation Working Circle) मध्ये प्रस्तावित करण्यात As आहे. 


त्याबाबतचा विचलन प्रस्ताव कार्यवाहीत आहे. सदर विचलन प्रस्तावाला पर्यावरण, वन व 


जलवायु परिवर्तन मंत्रालयाची मान्यता घेतल्यानंतर सदर वनीकरणाला सुरूवात करता 
येईल. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एफएलडी-२०२२/प्र.क्र.२४५/फ-१० 


३. वरील ठिकाणी वृक्ष लागवड करताना, ती केल्यानंतरच्या ७ वर्षाच्या कालावधीत आणि 


भविष्यात कधीही या वनक्षेत्रावर मे.बॉडा लि. ही औद्योगिक संस्था व आपलं पर्यावरण संस्था ही 


अशासकीय संस्था यांना कोणताही कायदेशीर व मालकी हक्क प्राप्त होणार नाही आणि त्याबद्दल 


त्यांना कोणत्याही न्यायालयात वा प्राधिकरणापुढे कोणताही दावा दाखल करता येणार नाही. 


8. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांना आवश्‍यक वाटतील 
अशा इतर अटी. 
&, सदर शासन Beat महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२२११२२१७५६११९११९ असा आहे. हा STAT 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


GANESH TUKARAM 
JADHAO 


(गणेश जाधव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत:- 


Ee) 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा केंद्रस्थ अधिकारी, नागपूर. 

मुख्य वनसंरक्षक (प्रा), नाशिक. 

उपवनसंरक्षक (प्रा), नाशिक पश्चिम. 

मे.बॉऱा लि., प्लॉट नं. ७५, एम आय डी सी Skee, WIGS, सातपूर, नाशिक-४२२००७. 
आपलं पर्यावरण संस्था, फ्लॅट नं. ७, संस्कती अपार्टमेंट, टाकळी रोड, नाशिक-४२२००६. 
निवडनस्ती (फ-१० कार्यासन). 


AD 


AN 


Cc 
es 


£39) 


oc 
२> <-- << >> FS DS DS 


S 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


